RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , 


शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


जाहीर अधिसूचना 


, 


क्रमांक भूसं / सुजाकियो / कावि -२० / २०२२.- तमाम जनतेस सदरील जाहीर नोटिशीने कळविण्यात येते की , कार्यकारी अभियंता , सुलवाडे 
जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना विभाग , धुळे यांनी कळविल्यानुसार जमीनधारकांच्या जमिनीमध्ये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , 
सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमांक १३ नुसार सार्वजनिक कामासाठी राज्य शासकीय विभागाकरिता खाजगी जमीन महाराष्ट्र राज्यात सुविधा 
व सेवा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्यासाठी जमिनीमधील वापर हक्कांचे 
संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेशानुसार सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा 
सिंचन योजना अंतर्गत मौजे सोनगीर , तालुका धुळे ते मौजे पिंपरी , तालुका धुळे ( खालील अनुसूचीनुसार ) मधील गावातून भूमिगत बंदिस्त 
गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ टाकणेकामी जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . 

त्या अनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धुळे जिल्ह्यातील , तालुका धुळे मधील मौजे सोनगीर , मौजे दापुरी , मौजे दापुरा 
व मौजे लोणकुटे या गावांतून भूमिगत बंदिस्त गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ जात असल्याने जमिनीखालून नलिका टाकण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
खाजगी जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे आहे . सबब या प्रयोजनासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची कार्यवाही करणेचेबाबत 
जिल्हाधिकारी , धुळे यांनी उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांना प्राधिकृत केलेले आहे . 

सदर या जमिनींवरील वापर हक्काचे संपादन करावयाचे असल्याने जमीनमालकांचे नाव गट नंबर व संपादनाचे अधिसूचित क्षेत्र इत्यादी 
तपशील सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दिलेले आहे . सदर जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सदर भूमिगत वाहिन्या उभारणीच्या 
कामाबाबत कोणतेही आक्षेप असल्यास सदर अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सदर आक्षेप योग्य त्या आवश्यक 
कागदपत्रांसह कार्यालयीन वेळेत ( शासकीय सुट्टी वगळून ) सकाळी ११.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांचे कार्यालयात समक्ष दाखल करावे . 

उपरोक्त मुदतीत जर कोणताही आक्षेप हरकत दाखल केली नाही , तर कोणतेही काहीएक म्हणणे किंवा हरकत नाही असे समजून 
सदर मिळकतीच्या जमिनीवर वापर हक्काचे संपादन करावयाची कार्यवाही पूर्ण करणेत येईल . त्यानंतर येणाऱ्या हरकती विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


. 


, 


भाग १ ( नावि ) ४२६ 


( 
9 
) 


) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
योजनेअंतर्गत गुरुत्वगामी नलिका क्रमांक १ संरेखेतील कार्यक्षेत्राची अधिसूचना 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे 


अ . 


गट 


उपगट 


खातेदाराचे नाव 


वापर हक्काचे 


शेरा 


क्र . 


क्रमांक क्रमांक 


७/१२ प्रमाणे क्षेत्र 
लागवडी- पोट 
लायक खराबा 
क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


संपादन 
करण्याचे 
क्षेत्र 


१ २ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे , आर 


मौजे सोनगीर 


१ ३८ 


३८/१ 


0.00 


३१२.०३ 


३१२.०३ 


४.०५ 


वन जमीन 


उपवनसंरक्षक , धुळे 
( इतर हक्कात 
रामदास हरचंद चौधरी व 
लिलाबाई रामदास चौधरी ) . 


३८/३ 


१.८३ 


०.०० 


१.८३ 


0.003 


वन जमीन 


३८/४ 


२.२१ 


0,00 


२.२१ 


०.० ९ 


वन जमीन 


२ 


३०२ 


३०२/४ 


२.०० 


०.०० 


२.०० 


०.४२ 


महाराष्ट्र शासन ( वन ) 
( इतर अधिकार : भगवान रामा ) . 
महाराष्ट्र शासन ( वन ) 
( इतर अधिकार : दादा रामा ठेलारी ) . 

: 
रुपाबाई भगवान मोरे 
काशिनाथ भगवान मोरे 
नंदकिशोर भगवान मोरे 
संजय भगवान मोरे 
हिरालाल भगवान मोरे 
मंगलबाई रमेश अहिरे 
लता दिपक वानखेडे 
निर्मल वसंत अहिरे 
डिगंबर भगवान अहिरे 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे 
मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र 
वगळून . 

. 


२.०० 


0.00 


२.०० 


०.४५ 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे 
मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र 
वगळून . 


३०२/५ भाईदास रामदास मोरे 

बळीराम रामदास मोरे 
जीवन रामदास मोरे 
मुरलीधर रामदास मोरे 
विठ्ठल रामदास मोरे 
दगुबाई भिमराव वाघ 
नबाबाई मगन अहिरे 

शोभाबाई गौतम शिरसाठ 
३०२ / ८ - अ गुलाशादबी रमजात पठाण 

८ 
३०२ / ८ - ब निंबा गोवा बैसाणे 
३०२ / ७ - अ / १ सरकार 
३०२ / ७ - ब सरकार 


२.०० 


0,00 


२.०० 


०.३ ९ 


१.२० 


०.०० 


१.२० 


०.४४ 


0.00 


२ ९ .०५ 


२ ९ .०५ 


०.९ ० 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे 
मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र 
वगळून . 


0,00 


०.८० 


०.८० 


०.०६ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र .. 


११.२४ 


३४१.८८ 


३५३.१२ 


६.८०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ -३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३ 


अ . 


गट 


उपगट 


खातेदाराचे नाव 


वापर हक्काचे 


शेरा 


क्र . 


क्रमांक 


क्रमांक 


७/१२ प्रमाणे क्षेत्र 
लागवडी- पोट 
लायक 

खराबा 
क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


संपादन 
करण्याचे 
क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


मौजे दापुरी 


१ 


१०० 


१०० 


सरकारी 

ग्रुप , ग्रामपंचायत , सोनगीर 


0.00 


३०.१६ 


३०.१६ 


०.२७ 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे 
मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र 
वगळून . 


२ 


१३७ 


१३७ 


५.११ 


०.८८ 


५.९९ 


०.६३ 


सतिष देवराम माळी 
शोभाबाई सतिष माळी 
निलेश सतिष माळी 
गौरव सतिष माळी अपाक आई 
शोभाबाई सतिष माळी 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे 
मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र 


वगळून . 


३ 


१३८ 


१३८/१ 


२.४३ 


०.३५ 


२.७८ 


०.५० 


१३८/२ 


२.४३ 


0,00 


२.४३ 


०.४२ 


सुरेश भिका चौधरी 
चंद्रप्रभा गंगाराम माळी 
देवेंद्र गंगाराम माळी 
ज्ञानेश्वर गंगाराम माळी 
छाया परशुराम माळी 
नंदिनी गंगाराम माळी 
रोहिणी गंगाराम माळी 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे 
मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र 
वगळून . 


१.२३ 


0.00 


१.२३ 


०.४२ 


१३८ / ३ - अ श्रीराम लोटन माळी 
१३८ / ३ - ब मुरलीधर मंगा चौधरी 


१.२० 


०.०० 


१.२० 


०.६० 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे 
मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र 


वगळून . 


एकूण क्षेत्र .. 


१२.४० 


३१.३ ९ 


४३.७ ९ 


२.८४ 


मौजे दापुरा 


१ 


७६ 


७६ / १ - ब 


मुरलीधर मंगा चौधरी 


०.५५ 


०.०५ 


०.६० 


०.२१ 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे 
मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र 


वगळून . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


हे . आर 


हे . आर 


हे , आर 


हे , आर 


मौजे दापुरा 


चालू 


२ ६८ 


६८ / २ - ब 


आशाबाई तंगा पाटील 


२.६७ 


०.०० 


२.६७ 


०.५० 


प्रस्तावित 


बोरविहीर ते 


नरडाणा रेल्वे 


मार्गासाठी 


लागणारे क्षेत्र 


वगळून . 


३ 


७३ 


७३/१ 


विनोद तंगा गुजर 


०.८८ 


0.00 


०.८८ 


०.४५ 


प्रस्तावित 


७३ / २ - अ / १ आशाबाई तंगा पाटील 


१.७२ 


0,00 


१.७२ 


०.४५ 


बोरविहीर ते 


नरडाणा रेल्वे 


मार्गासाठी 


लागणारे क्षेत्र 


वगळून . 


४ 


४७ 


४७ 


इश्राम नवल पाटील 


२.७७ 


०.१५ 


२.९ २ 


०.३ ९ 


प्रस्तावित 


दिनेश इश्राम ( विश्राम ) पाटील 


बोरविहीर ते 


नरडाणा रेल्वे 


मार्गासाठी 


लागणारे क्षेत्र 


वगळून . 


. 


५ 


४५ 


४५ / १ - अ 


नगीनदास दिपचंद पाटील 


०.६२ 


०.०० 


०.६२ 


०.०२ 


प्रस्तावित 


४५ / १ - ब 


०.४५ 


0.00 


०.४५ 


०.३८ 


बोरविहीर ते 


गंगाराम रुपचंद पाटील 
वसंत दिपचंद पाटील 


४५ / २ - अ 


१.२१ 


०.१० 


१.३१ 


०.०२ 


नरडाणा रेल्वे 


प्रविण मोतीलाल पाटील 


मार्गासाठी 


४५ / २ - ब 


गंगाराम रुपचंद पाटील 


१.७८ 


०.१० 


१.८८ 


लागणारे क्षेत्र 


वगळून . 


६ 


४२ 


४२ 


प्रताप भाईदास पाटील 


१.७१ 


०.०५ 


१.७६ 


०.५३ 


खाजगी 


४४ 


४४/२ 


१.३२ 


०.०४ 


१.३६ 


०.०८ 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 


नरडाणा रेल्वे 


विठ्ठल गंभीर पाटील 
ज्ञानेश्वर गंभीर पाटील 
मुरारजी गंभीर पाटील 
रंगराज गंभीर पाटील 
आशाबाई अशोक पाटील 
उषाबाई दत्तु पाटील 
मनीषा मोतीलाल पाटील 


मार्गासाठी 


लागणारे क्षेत्र 


वगळून . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ -३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


हे . आर 


हे . आर 


हे , आर 


हे . आर 


मौजे दापुरा 


चालू 


८ 


३७ 


०.४० 


०.०० 


०.४० 


०.०८ 


३७ / १ - ब / २ 
३७ / २ - अ 


पोपट रुपचंद पाटील 
कमलाबाई नामदेव पाटील 


9.00 


0.00 


१.०० 


०.२४ 


प्रस्तावित 
बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे 
मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र 
वगळून . 


९ 


३ ९ 


३ ९ 


वसंत दिपचंद पाटील 


०.९ ७ 


0.00 


१.०५ 


०.२४ 


खाजगी 


एकूण क्षेत्र .. 


१८.०५ 


०.५७ 


१८.६२ 


३.६१ 


मौजे लोणकुटे 


१ 


८४ 


८४/२ 


नगीनदास गेंधळ पाटील 


०.४० 


०.४४ 


०.८४ 


०.०६ 


खाजगी 


एकूण क्षेत्र .. 


0.80 


०.४४ 


०.८४ 


०.०६ 


तृप्ती धोडमिसे , 

( भा.प्र.से. ) 
सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे . 


धुळे , १० मार्च २०२२ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


यांनी सांभाळावा . दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजीचा कार्यभार 
श्री . एन . बी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

तसेच श्री . व्ही . जी . चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 
यांचेकडे असलेला दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजीचा श्री . डी . 
व्ही . हरणे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यांचा 
कार्यभार निम्नस्वाक्षांकित यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / २४० ९ / सन २०२१.- श्री . वि . गु . 
चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांना दिनांक २२ डिसेंबर 
२०२१ ते २४ डिसेंबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा आणि मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


, 


, 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . गु . चव्हाण यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे . 

दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंतचा 
त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . आर . एन . गायकवाड , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . गु . 
चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार . 
नंदुरबार , २१ डिसेंबर २०२१ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


अध्यक्ष , नगरपरिषद यांजकडून 

सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक वशि -७ / सिनप / न.र. / ४ ९ ४ / २०२२.- सिन्नर शहराची विकास योजना ( वाढीव हद्द ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१११५ / प्र . क्र . १२८ ( अ ) / २०१५ / नवि - ९ , दिनांक १३ जून २०१६ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून ती दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ पासून अंमलात 
आलेली आहे . 

सिन्नर शहराच्या उक्त विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
३७ ( १ ) मधील तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १०४ ९ , दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ 
अन्वये घेतला आहे . त्याचा तपशील खालीलप्रमाण आहे . 


परिशिष्ट 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित बदल 


१ 


२ 


सिन्नर नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्द मंजूर विकास आराखड्यामधील सिन्नर नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्द मंजूर विकास आराखड्यामधील 
सर्व्हे नंबर १८ ९ ( १८४ ) , १८८ ( १८३ ) , १ ९९ ( १ ९ १ ) , २०० ( १ ९ २ ) , सर्वे नंबर १८ ९ ( १८४ ) , १८८ ( १८३ ) , १ ९९ ( १ ९ १ ) , २०० ( १ ९ २ ) , 
२०१ ( १ ९ ३ ) , २५६ ( २६० ) , २५७ ( २६१ ) , १७३ ( १७० ) , १७६ ( १७३ ) , २०१ ( १ ९ ३ ) , २५६ ( २६० ) , २५७ ( २६१ ) , १७३ ( १७० ) , १७६ ( १७३ ) , 
१७८ ( १७४ ) , १८० ( १७६ ) , १८१ ( १७७ ) , १८३ ( १७ ९ ) , १८६ ( १८२ ) , १७८ ( १७४ ) , १८० ( १७६ ) , १८१ ( १७७ ) , १८३ ( १७ ९ ) , १८६ ( १८२ ) , 
१८७ ( १३४४ ) या भूखंडातून २४ मीटर रुंद DP रस्ता ( गुळवंच रस्ता ) १८७ ( १३४४ ) या भूखंडातून मंजूर २४ मीटर रुंद DP ( गुळवंच रस्ता ) ) 
मंजूर . 

रस्त्याची रुंदी कमी करून १२ मीटर रुंद DP रस्ता करणे . 
वरीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा सिन्नर नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येत असून तो सर्व 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे . 


ज्यांना सदरहू प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत , अध्यक्ष , सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात . उक्त प्रस्तावित 
फेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल . 


किरण डगळे , 

अध्यक्ष , 
सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक . 


सिन्नर , २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


SINNAR MUNICIPAL COUNCIL , SINNAR 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Public Notice 


क्रमांक वशि -७ / सिनप / न.र. / ४ ९ ४ / २०२२.- The Development Plan of Sinnar Municipal Council ( Extended Limit ) 
has been partly sanctioned by Government vide Notification No. TPS - 1115 / 128 ( A ) / 2015 / UD - 9 , dated 
13th June 2016 and has come into force with effect from 3rd December 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Municipal Council , Sinnar has resolved following proposal under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 vide Resoultion No. 1049 , dated 22nd September 2021 . 


Annexure 


Proposed Modification 


Proposal as per sanctioned 
Development Plan 

1 


2 


As per the sanctioned Development Plan of 
Sinnar Municipal Council ( Extended Limit ) 
24 meters wide DP Road ( Gulvanch Road ) 
has been proposed through Survey Nos . 
189 ( 184 ) , 188 ( 183 ) , 199 ( 191 ) , 200 ( 192 ) , 
201 ( 193 ) , 256 ( 260 ) , 257 ( 261 ) , 173 ( 170 ) , 
176 ( 173 ) , 178 ( 174 ) , 180 ( 176 ) , 181 ( 177 ) , 
183 ( 179 ) , 186 ( 182 ) , 187 ( 1344 ) . 


As per the sanctioned Development Plan of 
Sinnar Municipal Council ( Extended Limit ) 
width of proposed 24 meters wide DP Road 
( Gulvanch Road ) proposed through Survey Nos . 
189 ( 184 ) , 188 ( 183 ) , 199 ( 191 ) , 200 ( 192 ) , 
201 ( 193 ) , 256 ( 260 ) , 257 ( 261 ) , 173 ( 170 ) , 
176 ( 173 ) , 178 ( 174 ) , 180 ( 176 ) , 181 ( 177 ) , 
183 ( 179 ) , 186 ( 182 ) , 187 ( 1344 ) is to be 
reduced to 12 meter wide DP Road . 


1 


1 


1 


1 


1 


The Plan showing necessary modification is published on the notice board of the Sinnar Municipal 
Council and is kept open for public for inspection at Municipal Council Office during office hours 
on all working days . 

Any person having suggestions and / or objections regarding the Proposed Modification may 
file the same in writing to the President , Sinnar Municipal Council , Sinnar within a period of one 
month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . The 
suggestions or objections received within the stipulated period will be considered before submitting 
the proposal to the Government of Maharashtra for sanction . 

KIRAN DAGALE , 

President , 
Sinnar Municipal Council , Sinnar , 

district Nashik . 


Sinnar , 21st February 2022 . 


अध्यक्ष , नगरपरिषद यांजकडून 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


दिनांक १४ 


- 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ६३७ / २०२२.- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागश : मंजूर 
व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , 

मार्च 
२००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 

तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 
नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 

चे 
तरतुदीनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . परिषद ठराव क्रमांक ११२ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये घेतला आहे . त्याचा 
तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 


, 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल पुढील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४२६/१ चे ' कब्रस्तान ' या प्रयोजनासाठी वापरात असलेले क्षेत्र , 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४२६/१ चे क्षेत्र कब्रस्तान या प्रयोजनासाठी वापर असलेले क्षेत्र ' कब्रस्तान ' 
या वापरातून वगळून ' शैक्षणिक प्रयोजन ' ( वापर ) करणे . 


वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 
वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणे कामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 

, 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


, 


कुणाल बटेसिंग वसावे , 

अध्यक्ष , 
नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार . 


नंदुरबार , १४ मार्च २०२२ . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 


) 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


- 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ६३७ / २०२२.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Resolution No. 112 , dated 25th February 2022 . 


Annexure 


Proposed Modification 


Purpose as per Sanctioned 
Development Plan 

1 


2 


Land bearing S. No. 426/1 is under use of 
' Grave Yard Zone . ' 


Land bearing S. No. 426/1 is under use of 
' Grave Yard Zone ' to be deleted and included in 
' Educational Purpose . ' 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to Citizen . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

' 


९ 


The Notice under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 here 
by published for inviting suggestions i objections from Citizens . Citizens are requested to send their 
suggestions / objections in written to the President , Nandurbar Municipal Council within one month 
from the publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections 
received after one month will not be considered . 


KUNAL BATESING VASAVE , 

President , 
Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


Nandurbar , 14th March 2022 . 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


, 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ६३ ९ / २०२२.- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागशः मंजूर 
व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ मार्च 
२००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 

तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 
नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

कलम ३७ मधील 
तरतुदीनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . परिषद ठराव क्रमांक ११४ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये घेतला आहे . 
तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 


, 


चे 


त्याचा 


परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४१ चे ' शेती विभागात ' समाविष्ट असलेले क्षेत्र ४ हेक्टर ५३ आर . ४१ चे ' शेती विभागात ' समाविष्ट असलेले क्षेत्र ४ हेक्टर ५३ आर क्षेत्र 

वगळून ' रहिवास विभागात ' समाविष्ट करणे . 
वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 

वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणे कामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्षा , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


, 


, 


कुणाल बटेसिंग वसावे , 


अध्यक्ष , 
नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार , 


नंदुरबार , १४ मार्च २०२२ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ६३ ९ / २०२२.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and excluded part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


1 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Resolution No. 114 , dated 25th February 2022 . 


Annexure 


Proposed Modification 


Purpose as per Sanctioned 
Development Plan 

1 


2 


Land bearing S. No. 41 included in ' Agriculture 
Zone ' Area 4 H. 53 R. 


Land bearing S. No. 41 Area 4 H. 53 R. are 
included in ' Agricultural Zone ' to be deleted and 
included in ' Residential Zone ' . 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to Citizen . 


The Notice under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 here 
by published for inviting suggestions / objections from Citizens . Citizens are requested to send their 
suggestions / objections in written to the President , Nandurbar Municipal Council within one month 
from the publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections 
received after one month will not be considered . 


KUNAL BATESING VASAVE , 

President , 
Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


Nandurbar , 14th March 2022 . 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ६४० / २०२२.- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागशः मंजूर 
व भागश : पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ मार्च 
२००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 

तसेच महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


११ 


} 


नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदीनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . परिषद ठराव क्रमांक ११६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये घेतला आहे . त्याचा 
तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 


परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
४६ चे ' शेती विभागात ' समाविष्ट असलेले क्षेत्र ४ हेक्टर २६ आर . 

४ 

४६ चे ' शेती विभागात ' समाविष्ट असलेले क्षेत्र ४ हेक्टर २६ आर क्षेत्र 

वगळून ' रहिवास विभागात ' समाविष्ट करणे . 
वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 
वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणे कामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 

चे 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

कुणाल बटेसिंग वसावे , 

अध्यक्ष , 

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार . 
नंदुरबार , १४ मार्च २०२२ . 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ६४० / २०२२.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Resolution No. 116 , dated 25th February 2022 . 


Annexure 


Proposed Modification 


Purpose as per Sanctioned 
Development Plan 

1 


2 


Land bearing S. No. 46 included in ' Agriculture 
Zone ' Area 4 H. 26 R. 


Land bearing S. No. 46 Area 4 H. 26 R. are 
included in ' Agricultural Zone ' to be deleted and 
included in ' Residential Zone ' . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to Citizen . 


The Notice under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 hereby 
published for inviting suggestions / objections from Citizens . Citizens are requested to send their 
suggestions / objections in written to the President , Nandurbar Municipal Council within one month 
from the publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections 
received after one month will not be considered . 


KUNAL BATESING VASAVE , 

President , 
Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


Nandurbar , 14th March 2022 . 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


, 


, 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ६४१ / २०२२.- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची ( सुधारित ) विकास योजना भागश : मंजूर 
व भागशः पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / सीआर -६६ / ०५ ( ब ) / युडी - ९ , दिनांक १४ मार्च 
२००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे . 
तसेच , महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट 

/ , 
२०० ९ अन्वये भागश : पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून , 

ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आहे . 
नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील 
तरतुदीनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . परिषद ठराव क्रमांक ११८ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये घेतला आहे . त्याचा 
तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे . 


दिनांक १५ 


परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यात सर्व्हे नंबर 
२८२ - अ / ३ , २८२ / १ - अ / २ / २ , २८२ / १ - अ , २८२ - अ / ४ चे ' शेती विभागात ' २८२ - अ / ३ , २८२ / १ - अ / २ / २ , २८२ / १ - अ , २८२ - अ / ४ चे ' शेती विभागात ' 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र ११ हेक्टर ९ आर . 

समाविष्ट असलेले क्षेत्र ११ हेक्टर ९ आर क्षेत्र ' शेती विभागातून ' 

वगळून ' रहिवास विभागात ' समाविष्ट करणे . 
वरीलप्रमाणे फेरफार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत . 

वर नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणे कामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . नागरिकांना कळविणेत येते की , आपल्या सूचना / हरकती 

सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर 
कराव्यात . एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

कुणाल बटेसिंग वसावे , 

अध्यक्ष , 

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार . 
नंदुरबार , १४ मार्च २०२२ . 


ही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


93 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / न.र . ६४१ / २०२२.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + 
Additional Limit ) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1504 / 3001 / 
CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 
and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect 
from 15th October 2009 . 


Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , Resolution No. 118 , dated 25th February 2022 . 


Annexure 


Proposed Modification 


Purpose as per Sanctioned 

Development Plan 


1 


2 


Land bearing S. Nos . 282 - A / 3 , 282 / 1 - A / 2 / 2 , 
282 / 1 - A , 282 - A / 4 area 11 H. 9 Are is included 
in ' Agricultural Zone . ' 


Land bearing S. Nos . 282 - A / 3 , 282 / 1 - A / 2 / 2 , 
282 / 1 - A , 282 - A / 4 area 11 H. 9 Are is included in 
' Agricultural Zone ' to be deleted and included in 


Residential Zone . ' 


The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal 
Council for inspection to Citizen . 


The Notice under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 hereby 
published for inviting suggestions / objections from Citizens . Citizens are requested to send their 
suggestions / objections in written to the President , Nandurbar Municipal Council within one month 
from the publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections 
received after one month will not be considered . 


KUNAL BATESING VASAVE , 

President , 


) 


Nandurbar Municipal Council , 

Nandurbar . 


Nandurbar , 14th March 2022 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


नंदुरबार मध्यम प्रकल्प , विभागीय पथक , नंदुरबार 


अधिसूचना - ३ 


- 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 


( पहा - कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.० ) 


क्रमांक नंमप्रविप्र / प्रशा -१ / लपायो मेंदीपाडा / ७६० / २०२१.- पाणीवापर संस्थांची कार्यक्षेत्र निश्चिती महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून 
व्यवस्थापन कायदा , २००५ , ( सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ ) मधील कलम ७३ ( २ ) नुसार अधिनियमातील कलम क्रमांक ५ , ६ , ७ 
अन्वये जलशास्त्रीय तत्त्वावरील नियमांना अनुसरून प्रशासनिक सोयीच्या दृष्टीने सिंचनयोग्य क्षेत्रात करण्याचे ठरले असल्यामुळे मी , तुषार प्रभाकर 
चिनावलकर , कार्यकारी अभियंता , नंदुरबार मध्यम प्रकल्प , विभागीय पथक , नंदुरबार या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद केलेल्या पाणीवापर संस्थांची 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करीत आहे . त्या पाणीवापर संस्थेचे अद्ययावत व प्रमाणित नकाशे आणि / किंवा भोगवटधारकांच्या संबंधित ग्रामपंचायत , पाटबंधारे 
शाखा उपविभाग / विभाग यांचे कार्यालय , तसेच अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात याव्यात . 

मी , तुषार प्रभाकर चिनावलकर , कार्यकारी अभियंता , नंदुरबार मध्यम प्रकल्प , विभागीय पथक , नंदुरबार या अधिसूचनेद्वारे असेही घोषित करीत 
आहे की , समुचित प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीनधारकाला किवा भोगवटादाराला किंवा उपसा सिंचन परवानगी दिलेल्या व्यक्तीला पाण्याचा पुरवठा 
करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांना , भोगवटादारांना तसेच उपसा सिंचन मंजुरी 
दिलेल्या व यापुढे मंजुरी दिल्या जाणाऱ्या धारकांना पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता , धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , धुळे यांचेकडे अपील करता येईल . 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव 

मेंदीपाडा लघु पाटबंधारे योजना , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 

, 

, 


, 


, 


उपविभाग 


उपविभागीय पथक क्रमांक ४ , नंदुरबार 


पाणीवापर संस्थेचे नाव 


प्रस्तावित ( बृहत आराखड्यानुसार ) 


पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 


४२०.०० हेक्टर | .C.A . 


५८८.०० हेक्टर C.C.A. 


गावे 


मेंदीपाडा , वाटवी व निंबोनी , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 


अनुसूची 


अ . 


नाव व पत्ता 


विमोचक 


मुख्य 
कालवा / 


गावनिहाय सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

( पाणीवापर संस्थेचे क्षेत्र ) 


पाणीवापर 
संस्थेचे 


क्र . 


क्रमांक 


प्रस्तावित / अस्तित्वात 
पाणीवापर संस्था 


वितरिका 


गाव 


सर्वे नंबर / 


लागवडी 


एकूण 
क्षेत्र 


गट नंबर 


लायक क्षेत्र 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


हेक्टर 


हेक्टर 


हेक्टर 


१ 


उजवा मुख्य 


डी.ओ.एल. १ 


मेंदीपाडा 


९ ७ 


४ 


कालवा 


मेंदीपाडा 


९ ६ 


3 


३ 


मेंदीपाडा 


९ ८ 


७.६ 


मेंदीपाडा 


११४ 


१.५ 


मेंदीपाडा 


११५ 


१.६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


अनुसूची- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 
हेक्टर 


७ 
हेक्टर 


८ 
हेक्टर 


उजवा मुख्य 


डी.ओ.एल .२ 


मेंदीपाडा 


९९ 


३ 


कालवा - चालू 


मेंदीपाडा 


११३ 


१.३५ 


मेंदीपाडा 


१०६ 


३.२ 


मेंदीपाडा 


११८ 


४.१ 


मेंदीपाडा 


१२१ 


२.८ 


मेंदीपाडा 


१२४ 


४.५ 


डी.ओ.एल .३ 


मेंदीपाडा 


१०२ 


१.८ 


मेंदीपाडा 


१२२ 


३.९ 


मेंदीपाडा 


१०७ 


४ 


मेंदीपाडा 


११२ 


२.३५ 


मेंदीपाडा 


१२० 


२ 


मेंदीपाडा 


१०० 


२.४ 


मेंदीपाडा 


९ ५ 


३ 


मेंदीपाडा 


९ ४ 


४.४ 


मेंदीपाडा 


९ ३ 


१.६ 


मेंदीपाडा 


९ २ 


९ 


डी.ओ.एल .४ 


मेंदीपाडा 


१०३ 


३.२ 


मेंदीपाडा 


१०४ 


३.४ 


मेंदीपाडा 


१०५ 


२.८ 


मेंदीपाडा 


१०८ 


३.५ 


मेंदीपाडा 


१० ९ 


२.८ 


मेंदीपाडा 


११० 


७.१ 


मेंदीपाडा 


१११ 


४.६ 


मेंदीपाडा 


११३ 


४ 


मेंदीपाडा 


११४ 


५.५ 


मेंदीपाडा 


११५ 


१.६४ 


मेंदीपाडा 


११६ 


४.७ 


मेंदीपाडा 


११७ 


४ 


मेंदीपाडा 


१२३ 


३.५ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 
हेक्टर 


७ 
हेक्टर 


८ 
हेक्टर 


उजवा मुख्य 


डी.ओ.एल .५ 


वाटवी 


५८ 


३.६ 


कालवा चालू 


वाटवी 


६० 


१.६ 


वाटवी 


६१ 


४.४ 


वाटवी 


६३ 


१.५ 


वाटवी 


६४ 


१.९ ५ 


वाटवी 


६५ 


४.३ 


वाटवी 


६६ 


१.३ 


वाटवी 


६७ 


२.३५ 


वाटवी 


६८ 


६.१ 


वाटवी 


६ ९ 


१.९ 


वाटवी 


७० 


२.३ 


वाटवी 


७१ 


३.२ 


वाटवी 


७२ 


२ 


वाटवी 


७३ 


२.५ 


वाटवी 


७४ 


३.३ 


वाटवी 


७५ 


४.५ 


वाटवी 


१ 


१.६ 


वाटवी 


२ 


१.५ 


वाटवी 


३ 


३.३३ 


वाटवी 


४ 


३.३ 


वाटवी 


५ 


४.४ 


वाटवी 


६ 


३ 


वाटवी 


९ 


२.६ 


वाटवी 


७ 


५.८ 


वाटवी 


८ 


३.६ 


डावा मुख्य 


डी.ओ.आर .१ 


मेंदीपाडा 


४७ 


४.५ 


कालवा 


मेंदीपाडा 


४८ 


१२ 


मेंदीपाडा 


४ ९ 


३.२ 


मेंदीपाडा 


५० 


१.५ 


मेंदीपाडा 


५१ 


०.२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


अनुसूची- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 
हेक्टर 


७ 
हेक्टर 


८ 
हेक्टर 


डावा मुख्य 


डी.ओ.आर .२ 


मेंदीपाडा 


११६ 


४ 


कालवा- चालू 


मेंदीपाडा 


११७ 


३.५ 


मेंदीपाडा 


११ ९ 


२.४ 


डी.ओ.आर .३ 


मेंदीपाडा 


१२५ 


४.८ 


मेंदीपाडा 


१२६ 


२.८ 


मेंदीपाडा 


१२८ 


४.५ 


डी.ओ.आर .४ 


मेंदीपाडा 


१२ ९ 


१.८ 


मेंदीपाडा 


१३० 


१.८ 


मेंदीपाडा 


१३१ 


४.५ 


मेंदीपाडा 


१३२ 


१.८ 


वाटवी 


१० 


२.८ 


वाटवी 


११ 


१.३ 


वाटवी 


१७ 


२.२ 


वाटवी 


१६ 


१.३ 


वाटवी 


१२ 


३.४ 


डी.ओ.आर .५ 


मेंदीपाडा 


१३३ 


२.४ 


मेंदीपाडा 


१३४ 


३.५ 


मेंदीपाडा 


१३५ 


२.४ 


वाटवी 


१३ 


१.९ 


वाटवी 


१४ 


१.९ 


वाटवी 


१५ 


३.२ 


डी.ओ.आर .६ 


मेंदीपाडा 


१३६ 


४.५ 


मेंदीपाडा 


१३७ 


३ 


डी.ओ.आर .७ 


मेंदीपाडा 


३२ 


०.६ 


मेंदीपाडा 


३४ 


१.६ 


मेंदीपाडा 


३३ 


४.२५ 


मेंदीपाडा 


३६ 


२.५५ 


डी.ओ.आर .८ 


निंबोनी 


१०४ 


९ .३३ 


निंबोनी 


१०५ 


२.३५ 


निंबोनी 


१०६ 


२.६५ 


निंबोनी 


१०७ 


०.३ 


निंबोनी 


१०८ 


0.8 


निंबोनी 


१० ९ 


०.८ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 
हेक्टर 


७ 
हेक्टर 


८ 
हेक्टर 


डावा मुख्य 


डी.ओ.आर.९ 


निंबोनी 


६ 


3 


कालवा - चालू 


निंबोनी 


५ 


३.९ 


निंबोनी 


७ 


०.६ 


निंबोनी 


८ 


०.९ 


वितरिका क्र . २ 


डावा मुख्य 


ओ.आर. १ 


निंबोनी 


९ 


3 


कालवा 


निंबोनी 


१० 


२.४ 


वितरिका क्र . २ . 


निंबोनी 


११ 


३.५ 


ओ.आर .२ 


निंबोनी 


१०३ 


५.९ 


ओ.आर .३ 


निंबोनी 


१०१ 


१.६ 


निंबोनी 


१०२ 


१.६ 


निंबोनी 


१३० 


०.६ 


निंबोनी 


१३१ 


१.४ 


निंबोनी 


१३२ 


१.८ 


निंबोनी 


१ 


१.२ 


पुच्छ ओ.एल. 


निंबोनी 


२ 


०.३५ 


निंबोनी 


३ 


१.२५ 


निंबोनी 


४ 


४ 


वितरिका क्र . १ 


डावा मुख्य 


ओ.एल. १ 


निंबोनी 


९ ० 


१.५ 


कालवा 


निंबोनी 


९ १ 


३.८ 


वितरिका 


निंबोनी 


९ २ 


१.१ 


क्रमांक १ . 


निंबोनी 


९ ३ 


१.१ 


निंबोनी 


९ ४ 


१ 


निंबोनी 


९ ५ 


3.69 


निंबोनी 


९ ६ 


१ 


निंबोनी 


८८ 


१.६ 


ओ.एल. २ 


निंबोनी 


८ ९ 


१.४५ 


निंबोनी 


९ ७ 


४.२ 


निंबोनी 


९ ८ 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


अनुसूची- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 
हेक्टर 


७ 
हेक्टर 


८ 
हेक्टर 


वितरिका 


डावा मुख्य 


ओ.एल. ३ 


निंबोनी 


५० 


०.६ 


क्र .१ - चालू 


कालवा 


निंबोनी 


५१ 


०.५ 


वितरिका 


निंबोनी 


५२ 


०.२ 


क्र . १ - चालू 


निंबोनी 


५४ 


१.२ 


निंबोनी 


५५ 


१.८ 


निंबोनी 


५६ 


५.३ 


निंबोनी 


५७ 


५.३३ 


निंबोनी 


६३ 


०.१५ 


निंबोनी 


६४ 


३.८ 


निंबोनी 


६५ 


१.९ 


निंबोनी 


६६ 


१.४ 


निंबोनी 


६७ 


२.४ 


निंबोनी 


६८ 


३.६ 


निंबोनी 


६ ९ 


१.६ 


निंबोनी 


७० 


१.२ 


निंबोनी 


७१ 


१.३ 


निंबोनी 


७२ 


१.६ 


निंबोनी 


७३ 


०.६ 


निंबोनी 


७४ 


२ 


निंबोनी 


७५ 


२.३७ 


निंबोनी 


( 99 


०.६ 


निंबोनी 


७८ 


०.६ 


निंबोनी 


७ ९ 


०.६ 


निंबोनी 


८० 


०.८ 


निंबोनी 


८२ 


३.६ 


निंबोनी 


८३ 


३.६ 


निंबोनी 


८४ 


१.२ 


एकूण क्षेत्र 


I.C.A. 


४२० 


C.C.A. 


५८८ 


तुषार प्रभाकर चिनावलकर , 

कार्यकारी अभियंता , 
नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक , नंदुरबार . 


नंदुरबार , १४ मार्च २०२२ 


, 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

a 


Notification - III 


( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 ) 


( See rule 3.0 ) 


1 


No. NMPD / PB - 1 / M.1.1760 / 2021.- Whereas , it has been decided to delineate the area of operation of 
Water User Association ( WUA's ) in any hydraulic basis , and as per Administrative conveniences under 
Section 5 , 6 , 7 and Rule 3 of the Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 . 
1 , Tushar Prabhakar Chinawalkar , the Executive Engineer , Nandurbar Medium Project Divisional Unit , 
Nandurbar hereby delineate Areas of operation of following WUA's and direct that the certified copy of the 
updated map and list of land holders and / or occupiers of said WUA's shall be Irrigation Section , Sub 
Division , Division and any other prominent public places . 

I , Tushar Prabhakar Chinawalkar , the Executive Engineer , Nandurbar Medium Project Divisional Unit , 
Nandurbar also hereby declare that no water shall be supplied by the appropriate authority to an individual 
holders or occupiers of such land and the system of supply of water User's Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation system by farmers . 

Any person affected by this Notification or part thereof , can file an appeal before Superintending 
Engineer , Dhule Irrigation project Circle , Dhule within thirty days from the date of publication of this Notification 
in the Maharashtra Government Gazette . 


Name of Division 


: 


Nandurbar Medium Project Divisional Unit , Nandurbar 


Name of Sub Division 


: 


Sub Divisional Unit 04 , Nandurbar 


Name of Project 


: 


M.I. Tank at Mendipada , taluka Nawapur , 
district Nandurbar . 


[ Right Bank Canal , Left Bank Canal and Dy . 1 , 2 ] 


Name of Water User Association 


: 


Proposed 


Total Area of Water User Association 


: 


420.00 Hectare I.C.A. 


588.00 Hectare C.C.A. 


Villages 


Mendipada , Vatvi and Nimboni , taluka Nawapur , 
district Nandurbar . 


Schedule 


Total 


Sr. 
No. 


Village wise survey No./Gat No. 

wise area of WUA . 


area 


Name and 
Address of 

proposed / 
existing W.U.A. 


Distributary Off take 

Branch No. 

Canal / 
Main canal 


of 


I.C.A. 


W.U.A. 


Village Survey No./ 

Gat No. 
5 

6 
H.A. 


1 


2 


3 


4 


7 
H.A. 


8 
H.A. 


1 


Right Bank 


D.O.L. 1 


97 


4 


Mendipada 
Mendipada 


Canal . 


96 


3 


Mendipada 


98 


7.6 


Mendipada 


114 


1.5 


Mendipada 


115 


1.6 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


) 


Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


6 
H.A. 


8 
H.A. 


H.A. 


Right Bank 


D.O.L. 2 


Mendipada 


99 


3 


Canal - contd . 


Mendipada 


113 


1.35 


Mendipada 


106 


3.2 


Mendipada 


118 


4.1 


Mendipada 


121 


2.8 


Mendipada 


124 


4.5 


D.O.L. 3 


Mendipada 


102 


1.8 


Mendipada 


122 


3.9 


Mendipada 


107 


4 


Mendipada 


112 


2.35 


Mendipada 


120 


2 


Mendipada 


100 


2.4 


Mendipada 


95 


3 


3 


Mendipada 


94 


4.4 


Mendipada 


93 


1.6 


Mendipada 


92 


9 


D.O.L.4 


Mendipada 


103 


3.2 


Mendipada 


104 


3.4 


Mendipada 


105 


2.8 


Mendipada 


108 


3.5 


Mendipada 


109 


2.8 


Mendipada 


110 


7.1 


Mendipada 


111 


4.6 


Mendipada 


113 


4 


Mendipada 


114 


5.5 


Mendipada 


115 


1.64 


Mendipada 


116 


4.7 


Mendipada 


117 


4 


Mendipada 


123 


3.5 


२२ 


R 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


6 
H.A. 


H.A. 


H.A. 


Right Bank 


D.O.L. 5 


Vatvi 


58 


3.6 


Canal - contd . 


Vatvi 


60 


1.6 


Vatvi 


61 


4.4 


Vatvi 


63 


1.5 


Vatvi 


64 


1.95 


Vatvi 


65 


4.3 


Vatvi 


66 


1.3 


Vatvi 


67 


2.35 


Vatvi 


68 


6.1 


Vatvi 


69 


1.9 


Vatvi 


70 


2.3 


Vatvi 


71 


3.2 


Vatvi 


72 


2 


Vatvi 


73 


2.5 


Vatvi 


74 


3.3 


Vatvi 


75 


4.5 


Vatvi 


1 


1.6 


Vatvi 


2 


1.5 


Vatvi 


A W N 


3 


3.33 


Vatvi 


4 


3.3 


Vatvi 


5 


4.4 


Vatvi 


6 


3 


Vatvi 


9 


2.6 


Vatvi 


7 


5.8 


Vatvi 


00 


3.6 


Left Bank 


D.O.R. 1 


Mendipada 


47 


4.5 


Canal . 


Mendipada 


48 


12 


Mendipada 


49 


3.2 


Mendipada 


50 


1.5 


Mendipada 


51 


0.2 


D.O.R. 2 


Mendipada 


116 


4 


Mendipada 


117 


3.5 


Mendipada 


119 


2.4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


) 


Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 
H.A. 


7 
H.A. 


8 
H.A. 


Left Bank 


D.O.R. 3 


Mendipada 


125 


4.8 


Canal - contd . 


Mendipada 


126 


2.8 


Mendipada 


128 


4.5 


D.O.R. 4 


Mendipada 


129 


1.8 


Mendipada 


130 


1.8 


Mendipada 


131 


4.5 


Mendipada 


132 


1.8 


Vatvi 


10 


2.8 


Vatvi 


11 


1.3 


Vatvi 


17 


2.2 


Vatvi 


16 


1.3 


Vatvi 


12 


3.4 


D.O.R. 5 


Mendipada 


133 


2.4 


Mendipada 


134 


3.5 


Mendipada 


135 


2.4 


Vatvi 


13 


1.9 


Vatvi 


14 


1.9 


Vatvi 


15 


3.2 


D.O.R. 6 


Mendipada 


136 


4.5 


Mendipada 


137 


3 


D.O.R. 7 


Mendipada 


32 


0.6 


Mendipada 


34 


1.6 


Mendipada 


33 


4.25 


Mendipada 


36 


2.55 


D.O.R. 8 


Nimboni 


104 


9.33 


Nimboni 


105 


2.35 


Nimboni 


106 


2.65 


Nimboni 


107 


0.3 


Nimboni 


108 


0.4 


Nimboni 


109 


0.8 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


6 
H.A. 


H.A. 


H.A. 


Left Bank 


D.O.R. 9 


Nimboni 


6 


3 


Canal - contd . 


Nimboni 


5 


3.9 


- 


Nimboni 


7 


0.6 


Nimboni 


8 


0.9 


Dy . No. 2 


Left Bank 


O. R. 1 


Nimboni 


9 


3 


Canal 


Nimboni 


10 


2.4 


Dy . No. 2 


Nimboni 


11 


3.5 


O. R. 2 


Nimboni 


103 


5.9 


O. R. 3 


Nimboni 


101 


1.6 


Nimboni 


102 


1.6 


Nimboni 


130 


0.6 


Nimboni 


131 


1.4 


Nimboni 


132 


1.8 


Nimboni 


1 


1.2 


Tail O. L. 


Nimboni 


2 


0.35 


Nimboni 


3 


1.25 


Nimboni 


4 


4 


Dy . No. 1 


Left Bank 


0. L. 1 


Nimboni 


90 


1.5 


Canal 


Nimboni 


91 


3.8 


Dy . No. 1 . 


Nimboni 


92 


1.1 


Nimboni 


93 


1.1 


Nimboni 


94 


1 


Nimboni 


95 


3.7 


Nimboni 


96 


1 


Nimboni 


88 


1.6 


0. L2 


Nimboni 


89 


1.45 


Nimboni 


97 


4.2 


Nimboni 


98 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ -३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


07 


7 


6 
H.A. 


8 
H.A. 


H.A. 


Dy . No. 1 


Left Bank 


0. L. 3 


Nimboni 


50 


0.6 


- contd . 


Canal 


Nimboni 


51 


0.5 


Dy . No. 1 


Nimboni 


52 


0.2 


- contd . 


Nimboni 


54 


1.2 


Nimboni 


55 


1.8 


Nimboni 


56 


5.3 


Nimboni 


57 


5.33 


Nimboni 


63 


0.15 


Nimboni 


64 


3.8 


Nimboni 


65 


1.9 


Nimboni 


66 


1.4 


Nimboni 


67 


2.4 


Nimboni 


68 


3.6 


Nimboni 


69 


1.6 


Nimboni 


70 


1.2 


Nimboni 


71 


1.3 


Nimboni 


72 


1.6 


Nimboni 


73 


0.6 


Nimboni 


74 


2 


Nimboni 


75 


2.37 


Nimboni 


77 


0.6 


Nimboni 


78 


0.6 


Nimboni 


79 


0.6 


Nimboni 


80 


0.8 


Nimboni 


82 


3.6 


Nimboni 


83 


3.6 


Nimboni 


84 


1.2 


Total Area .. 


1.C.A. 


420.00 


C.C.A. 


588.00 


TUSHAR PRABHAKAR CHINAWALKAR , 

Executive Engineer , 
Nandurbar Medium Project , 
Divisional Unit , Nandurbar . 


Nandurbar , 14th March 2022 . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

ते 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 


, 


( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३ - सी , दिनांक 

३० 

ऑगस्ट २०१४ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 


- 


( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 


व 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 

१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) डिगंबरशेठ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिनावल , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक २६ जुलै २०२१ 

रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २७ जुलै २०२१ ) . 


आदेश 


, 


) 


क्रमांक विकास -२ / डिगंबरशेठ ग्रा . बि . सह . पत . मर्या . , चिनावल / क . १५६ / अधिकार / ४८१४ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव 
या आदेशान्वये डिगंबरशेठ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिनावल , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव या बँकेचे खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून 
( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२२ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
( 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २ ) सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


, 


( ४ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 


( ५ ) 


संबंधित बँकेचे अवसायक / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे कळविल्यास 
वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ६ ) 


विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 
तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ८ ) 


वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 
९ 

ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 
( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , बँकेचे 

अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६ / 

२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 
( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 

१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , डिगंबरशेठ ग्रामीण बिगरशेती 

सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिनावल , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


८ 


> 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेले वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर त्याचा 

कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार 
नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) 

या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( 1 ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 

नोटिस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 
यावी . 


तालुका उप / 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 
करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 

न 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर ) बोजे नोंद करावेत , 

सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 
( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित 

सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 

संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 
( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 

थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 
( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 
बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 

व 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 

पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी . 
( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 

सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 
( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व 

निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था अवसायक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 


, 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


1 


श्री . कमलाकर जगन्नाथ पाटील विक्री व दुसली अधिकारी , 

विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
डिगंबरशेठ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था अधिकारी . कार्यक्षेत्राप्रमाणे 
मर्यादित , चिनावल , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव , 


रावेर तालुका . 


संतोष बिडवई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , २८ सप्टेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२ ९ 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 


( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 
१३ - सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 

. 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 


- 


( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 


( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 
दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


} 


( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 

१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 
फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ८ ) कस्टोडियन फैजपूर जनता सहकारी बँक लिमिटेड , फैजपूर , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव ( डी रजिस्ट्रेशन ) यांचा दिनांक २८ 

ऑगस्ट २०२१ रोजीचा शिफारस प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ ) . 


आदेश 


- 


क्रमांक विकास -२ / फैजपूर जनता सह . बँक लि . , फैजपूर / क . १५६ / अधिकार / ४८१५ / २०२१ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , संतोष बिडवई , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या 
आदेशान्वये फैजपूर जनता सहकारी बँक लिमिटेड , फैजपूर , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव ( डी रजिस्ट्रेशन ) या बँकेचे खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून , 
( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 
( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( २ ) 


सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) 


संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ४ ) 


संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 


( ५ ) 


संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे 
कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 

तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
७ 


( ८ ) 


वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 
अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 


( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया बँकेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 


ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 


( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , बँकेचे 


अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


. 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 


) 


, 


, 


( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 

१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


לל 


, 


, 


( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , फैजपूर जनता सहकारी बँक 

लिमिटेड , फैजपूर , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव ( डी रजिस्ट्रेशन ) ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


לל 


, 


( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 


" 


करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 

त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 


येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 


जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 


अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर 

कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३१ 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( I ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस द्यावी . 


( II ) मागणी नोटिस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 

नोटीस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 


यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 

करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकावर ) बोजे नोंद करावेत , 
सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी . 


( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 

सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदींनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 

थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 


( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 

बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकांकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत सादर करावा , आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 

पुणे नस्ती बँकेस परत करून पोहोच घ्यावी . 


( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 
सदरची बाब संस्थेचे संचालक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 


( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व 

निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था संचालक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


3 


४ 


१ 


श्री . मनोज प्रकाश चौधरी 


विक्री व वुसली अधिकारी , 
फैजपूर जनता सहकारी बँक लिमिटेड , फैजपूर , 
तालुका यावल , जिल्हा जळगाव ( डी रजिस्ट्रेशन ) . 


विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील 
अधिकारी . कार्यक्षेत्राप्रमाणे 

जळगाव जिल्हा . 


संतोष बिडवई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , २८ सप्टेंबर २०२१ . 
, 

. 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 
क्रमांक पापावि / सिंचन / १०६७ / दुरुस्ती / २०२२.– ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक यांचेकडील ओझरखेड 
कालवा उपविभागांतर्गत संत मल्हार बाबा ठिबक उपसा सिंचन संस्थेची अधिसूचना ३ , क्रमांक पापावि / सिंचन / ९ ५४ ( ६ ) / सन २०२२ , दिनांक 
१० मार्च २०२२ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १७ - २३ , २०२२ रोजी 
पृष्ठ ९ ५ ते १०४ वर प्रसिद्ध झाली असून त्यामध्ये पृष्ठ ९९ वर खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 
ओझरखेड कालवा उपविभाग , पिंपळगाव ( ब . ) , तिसगाव प्रकल्प 

संत मल्हारबाबा ठिबक उपसा सिंचन योजना 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी , मौजे जऊळके वणी , अंतरवेली व गोंडेगाव 

सभासद यादी 

या ऐवजी 
बागायतदारांची नावे 

गटाचे हिस्सा सभासद मंजूर क्षेत्र 

पाणी 
नंबर 

क्षेत्र खरीप रब्बी एकूण कोटा 


अ . क्र . 


गाव 


गट 


एकूण क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 


८ 
हे . आर 


१० 
घनमीटर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


४ 
. 


आर 


एकूण . 


१५८ ५६ 


७६ ० ९ 


२५ ७८ 


२५ ७८ 


५१ ५६ 


९ ८५ ९ २५ 


असे वाचावे 


अ . क्र . 


बागायतदारांची नावे 


गाव 


गट 


गटाचे 


हिस्सा 


पाणी 


सभासद मंजूर क्षेत्र 
रब्बी 

एकूण 


नंबर 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र 


खरीप 


कोटा 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


५ 
हे . आर 


७ 
हे . आर 


८ 
हे , आर 


९ 
हे . आर 


१० 
घनमीटर 


हे . आर 


एकूण .. 


१५८ ५६ 


७६ ० ९ 


२५ ७८ 


२५ ७८ 


५१ ५६ 


१८५ ९ २५ 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २२ मार्च २०२२ . 

, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


